अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक, गट - अ संवर्गाची 
दिनांक ०१/०१/२०२२ (दिनांक 
०१/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१) 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र.०४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०९.०१.२०२४ 


संदर्भ :- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 

दिनांक २१ जून, २०२१. 

(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१का.१२, 
दिनांक १३/०७/२०२१. 

(३) नियोजन विभाग, परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र.9०/का.१४२७, 

दिनांक १०/१०/२०२३. 

(४ नियोजन विभाग, परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र.9७१/का.१४२७, 

दिनांक १०/१०/२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१/०१/२०२१ (दिनांक १/१/२०२० ते दिनांक ३१/१२/२०२० या कालावधीची) रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथील परिपत्रकाव्दारे प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
संवर्गाची दिनांक १/०१/२०२२ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ या 
कालावधीची) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील परिपत्रकाव्दारे प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भात प्राप्त आक्षेप विचारात घेऊन, सहसंचालक, गट-अ 
संवर्गातील कार्यरत अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची (दिनांक १/१/२०२१ ते दिनांक 
३१/१२/२०२१ या कालावधीची) अंतिम ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ 
नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता 
मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२५/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र.०४/का.१४२७ 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात यावीत, अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन 
सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर 
सहसंचालक, गट-अ यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 
३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी हे परिपत्रक व सोबतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 
अभिलेख्यावर ठेवावी. 
8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०९१५२४०४१०१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


BA LAS O BAB U RAO poe by BALASO BABURAO 


DN: CN = BALASO BABURAO GAIKWAD, 


GA | KWA D C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2024.01.09 15:23:54 +05'30' 


(बा. बा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत :- परिशिष्ट- अ 


Wd: 


(9) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 


(२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र.०४/का.१४२७, दिनांक ९ जानेवारी, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सहसंचालक, गट-अ संवर्गाची दिनांक १/१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दिनांक १/१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ या 


कालावधीची) 
नियम ३ नियम ३ 
(२)(ब) नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याचे नांव गतत जन्म दिनांक wet | Oe) ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा an 
ज्येष्ठता क्रमांक a संवर्गात प्रत्यक्ष दिनांक दिनांक 
रुजू दिनांक 
(१) (२) (४) (५) (६) (७) 


१ frame [क ee ब्ला ee eee [eee 
eee or ar ere [ee Pee fd 
२ क्रिकेलजळ | [२०४९ खला 
vase [eee a [ee ee कट 
SN [9 खुल ०८००७ | क वस 
२ क्रिकवनेशे eee er oe कळा [कक 
८ क्रेककेकेरे [९७७४७७७ खल | ९४०७९६ | ४८७७ | कक 
२ क्रिशत्रबछे [2९०७६३ | जनन 
——= 
— 7 
— 
— 


दिव्यांग - क) 
ay श्री. दि.हि.बाघ प ०२-०५-७१ | अस्थिव्यंग/ १५-०९-१८ 08-08-29 ३१-०५-२९ 
इमाव 


(बक 
— 
ne 
= 


; दिव्यांग - क) 
.सं.भ.कोलगणे ८-०२-६७ | अस्थिव्यंग ७-०९- ७-०९- ८-०२- 


PLA! 6 | om! ©] ०< | wl “०॥ “5 


:९.१.२०२३२सुधारीत.५॥७ 


नियम ३ 
(२)(ब) नुसार शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव 
ज्येष्ठता क्रमांक 


र 
: 
: 
२४ श्रीमती स.मि.मु-हेकर (श्रोमती स.सु.भालेराव) 
२५ श्रीमती रु.प्र.थोते (श्रीमती रु.श.भुसारी) 

र 
श्रीमती उ.ग.नाईक (श्रीमती उ.व.आंबेव्हाळकर) 
जज्ज 


AT - नामनिर्देशन 


ou - पदोन्नती 


नियम ३ 
(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा 
संवर्गात प्रत्यक्ष दिनांक दिनांक 


१२-०९-६५ १६-०१-२३ १७-०९-२१ 30-08-23 


२२-०९-६७ ११-१०-२१ ११-१०-२१ ३०-०९-२५ 


BALASO जिवाजी sane by BALASO BABURAO 


DN: CN = BALASO BABURAO GAIKWAD, 


BAB U RAO C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


GA IKKWAD = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2024.01.09 15:24:12 +05'30' 


7:९९.१.२०२३९सुधारीत.५15> 


